नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी 

प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 

प्रकल्प संचालकांना व कृषि विभागाच्या 

क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना वित्तीय अधिकार 

नियम पुस्तिका - १९७८, भाग-दुसरा 

नुसार वित्तीय अधिकार प्रदान करणे. 
महाराष्ट्र शासन 


कृषी, Ran, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-२०१७/प्र.क्र.४०/८ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २८ सप्टेंबर, २०१८ 


संदर्भ :- 


१. वित्त विभाग शासन निर्णय-क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२दि. १७/०४/२०१५ 

२. शासन निर्णय क्र.- हअप्र-०७१६/प्र.क्र.८२/राकृवियो कक्ष, दि.१६ सप्टेंबर,२०१६ 

३. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प यांचे पत्र क्र.-नादेकृसंप्र/ प्र.क्र.५७/ 
प्रशा/२०१७, दि. १६ नोव्हेंबर,२०१७. 

४. शासन निर्णय क्र.- हअप्र-०७१६/प्र.क्र.८२/राकृवियो कक्ष, दि.१७ जानेवारी,२०१८. 


प्रस्तावना- 


विदर्भ व मराठवाडयातील १४ जिल्हे व जळगांव जिल्ह्यासह एकूण १५ जिल्ह्यातील ५१४२ 


गावांमध्ये सहा वर्ष काळावधी करिता जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने रू. ४००० कोटी अंदाजित खर्चाचा 


नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प राबविण्यास तसेच जागतिक बँकेसोबत करारनामा करण्यास दि. 
१७ जानेवारी, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेली आहे. 


संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयाद्वारे प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प 


यांना “विभाग प्रमुख” म्हणुन घोषित करण्यात आले आहे व विभाग प्रमुखांना अनुज्ञेय असलेले वित्तीय 


अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. दि. १५ सप्टेंबर, २०१७ रोजी मा. मुख्य सचिव महोदयांच्या 


अध्यक्षतेखाली नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या सुकाणू समितीच्या पार पडलेल्या बैठकीत 


प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रकल्प संचालकांना आव्यक ते सर्व प्रशासकीय व 
वित्तीय अधिकार प्रदान करणेबाबत सूचीत केले होते. 


जागतिक बँकेने माहे मे, २०१८ मध्ये या प्रकल्पासाठी कर्ज कार्यान्वित केळे आहे. चालू वर्षापासून 


पुढील सहा वर्ष काळावधीत प्रकल्पाची अमंलबजावणी करण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात चालू वर्षी 


१२२३ गावांमध्ये प्रकल्पाची अमंलबजावणी सुरु करण्यात आळी आहे. सबब, नानाजी देशमुख कृषि 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-२०१७/प्र.क्र.४०/८अओ 


संजीवनी प्रकल्पाची जलद गतीने अमंलबजावणी होण्यासाठी प्रकल्प प्रमुख म्हणून प्रकल्प संचालकांना 


पुरेसे स्वांतत्र्य देणे व प्रकल्पांतर्गत विविध बाबींवर तातडीने निर्णय होण्यासाठी वित्तीय अधिकार नियम 


पुस्तिका - १९७८, भाग-दुसरा नुसार प्रशासनिक विभागास, प्रादेशिक विभाग प्रमुखांना व कार्यालय 


प्रमुखांना असलेल्या एकूण २९ बाबींचे वित्तीय अधिकार प्रकल्प संचालकांना व कृषि विभागाच्या क्षेत्रीय 


अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेत आहे. 


शासन निर्णय: - 


१८ 


& र 


नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाची प्रभावी अमंलबजावणी होण्यासाठी वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका - १९७८, भाग-दुसरा नुसार प्रशासनिक विभागास, प्रादेशिक विभाग प्रमुखांना व 


कार्यालय प्रमुखांना असलेल्या एकूण २९ बाबींचे वित्तीय अधिकार या शासन निर्णयाद्वारे प्रकल्प 


संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना तसेच कृषि विभागाच्या क्षेत्रीय 


अधिकाऱ्यांना परिशिष्ट - at He नमूद केल्याप्रमाणे प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका - १९७८, भाग-दुसरा नुसार प्रशासनिक विभागास तसेच विभाग 


प्रमुखांना असलेले पूर्ण अधिकार प्रकल्प संचाळक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई 


यांना परिशिष्ट “अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार प्रदान करण्यात येत आहेत. 


. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना तसेच कृषि विभागाच्या क्षेत्रीय 


अधिकाऱ्यांना (जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, प्रकल्प संचालक (आत्मा) व उपविभागीय कृषि 


अधिकारी) या झासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारांचा, त्यांच्या वित्तीय 


मर्यादांचा तसेच सदर वित्तीय अधिकार वापरण्याकरिता विहीत केलेल्या अटी व arta तपशील 


“परिशिष्ट - अ” मध्ये नमूद केला आहे. 


. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाची क्षेत्रीय स्तरावर अमंलबजावणी करताना संबधित 


अधिकार्‍यांनी त्यांना प्रदान करण्यात येत असलेल्या वित्तीय अधिकारांचा विहीत केलेल्या वित्तीय 
मर्यादेत वापर करावा. 


प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना तसेच, कृषि विभागाच्या क्षेत्रीय 


अधिकार्‍यांना प्रदान केलेले वित्तीय अधिकार केवळ या प्रकल्पासाठी असतील. 


पृष्ठ २५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-२०१७/प्र.क्र.४०/८अ 


&. 


हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना सदर वित्तीय 


अधिकार प्राप्त होतील व नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प औपचारीकपणे बंद झाल्यानंतर 
सदर वित्तीय अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील. 


. या शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकार अर्थसंकल्पीय अनुदानाच्या 


उपलब्धतेच्या अधिन राहून देण्यात येत आहेत. 


. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६८/१८/सेवा-५ दि.२२.५.२०१८ व 


अनौपचारिक संदर्भ क्र.३१२/१८ /विनियम दि.१४.६.२०१८ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला AYA त्याचा संकेतांक २०१८०९२८१७५४०७४७०१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Shrikant os 


Chandrakant वळ 
Andge 


ent, 


serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d 
7 4cffd3a95f2ac3c192e9c991f35827 1, cn=Shrikant 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक , मंत्रालय, मुंबई, 
२. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 
३. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई. 
७. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 
८. कृषि संचालक(सर्व), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 
९. संचालक (लेखा व कोषागारे), लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई, 
१०.विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्व) 
११. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व लेखा व कोषागारे) 
१४.प्रकल्प संचालक (आत्म), पुणे, 


पृष्ठ २५ पैकी ३ 


fe1 9b8965025d48 


7c 
t 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-२०१७/प्र.क्र.४०/८अ 


१५.उप विभागीय कृषि अधिकारी (स्वी 
१६.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर, 
१७. वित्त विभाग कार्यासन (व्यय १/अर्थ-३), मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
१८. वित्त विभाग कार्यासन (विनियम), मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
१९. कक्ष अधिकारी,कार्यासन - २-अ कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई ३२ 
२०. निवड नस्ती कार्यासन -८-अ. 


पृष्ठ २५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-२०१७/प्र.क्र.४०/८अ 


परिशिष्ट- अ 


नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-दुसरा, नुसार प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प यांना व कृषि विभागाच्या 
क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना वित्तीय अधिकारांचे प्रदान 


वित्तीय अधिकार नियम १९७८, भाग - दुसरा 


अ. वित्तीय शक्‍तीचे वर्णन वित्तीय अधिकार रकाना क्र. 3 येथील सक्षम रकाना क्र.४ येथील अधिकार/ वित्तीय शक्‍ती 
क्र. पुस्तिके नुसार प्राधिकाऱ्याचे वित्तीय अधिकार वापरण्याकरिताच्या अटी व शर्ती 
अधिकाराचा वापरण्यासाठी शक्‍ती प्रदान करण्यात 
वापर करण्यास सक्षम | येणारे अधिकारी व त्यांना मंजुर 
प्राधिकारी करण्यात येत असलेली वित्तीय मर्यादा 
Pas २ ३ a ४ ५ 
अ) | प्रकल्पासाठी आव्यक वस्तूंची खरेदी करणे 
; कार्यालयाकरिता दूरध्वनी (दूरध्वनी । प्रशासनिक विभाग प्रकल्प संचालक १. आवश्‍यक निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 
यंत्राच्या खरेदीसह) मंजूर करणे. त्यांच्या नियंत्रणाखालील पूर्ण अधिकार २. सदरच्या टेलिफोन खरेदी करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या 
तसेच, इंटरनेट सुविधा मंजूर करणे ।कार्यालयांकरिता खरेदी धोरणानुसार व प्रकल्पासाठी मंजूर प्रापण पुस्तिकेनुसार 
(उपविभाग-२, अ.क्र.१४, नियम क्र.६२) दूरध्वनीच्या बाबतीत पूर्ण खरेदी प्रक्रिया / निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 
अधिकार 
२ | नवीन विद्युत फोटो कापी यंत्र प्रशासनिक विभाग प्रकल्प संचालक १. निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 
(झेरॉक्स मशीन) / रेसोग्राफ मशीन पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार २. विद्युत फोटो कापी यंत्राची एकूण संख्या प्रकल्प व्यवस्थापन 
खरेदी करण्यास मंजुरी देणे. कक्ष व जिल्हा स्तर कार्यालयाकरीता २ तर उपविभाग स्तर 


उपविभाग-२, अ.क्र.२६-अ, नियम 
क्र.७६) 


कार्यालयाकरिता एक याहून जास्त असता कामा नये. 


. फोटो कॉपिअर/रेसोग्राफ मज्ञीन चालकांची पदे नव्याने निर्माण 


करण्यात येऊ नयेत. 


. प्रत्येक यंत्र सुस्थितीत रहावे यासाठी योग्य ते देखभालविषयक 


करार करण्यात यावेत. 


पृष्ठ २५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-२०१७/प्र.क्र.४०/८अ 


वित्तीय अधिकार नियम १९७८, भाग - दुसरा 


वित्तीय शक्तीचे वर्णन 


वित्तीय अधिकार 
पुस्तिके नुसार 
अधिकाराचा 
वापर करण्यास सक्षम 
प्राधिकारी 


रकाना क्र. ३ येथील सक्षम 
प्राधिकाऱ्याचे वित्तीय अधिकार 
वापरण्यासाठी शक्‍ती प्रदान करण्यात 
येणारे अधिकारी व त्यांना मंजुर 
करण्यात येत असलेली वित्तीय मर्यादा 


रकाना क्र.४ येथील अधिकार/ वित्तीय ठाक्‍ती 
वापरण्याकरिताच्या अटी व शर्ती 


३ 


शिक आळा 


५ 


& . 


yaa) 


ios 


अस्तित्वात असलेली यंत्रे त्यांच्या खरेदीच्या दिनांकापासून ५ 
वर्षापर्यंत बदलण्यात येऊ नयेत. 


. जुन्या यंत्रांची दुरुस्ती करणे खर्चाच्या दृष्टीने व्यवहार्य नाही. 


त्यांच्या बदली नवीन यंत्रे खरेदी करणे याचा समावेश असेल. 


. सामान्य प्रशासन विभागाने निर्धारित केलेल्या विद्युत फोटो 


कॉपी यंत्रांची संख्या, प्रकार इत्यादी बाबतची मार्गदर्शक तत्वे 
विचारात घ्यावी 


. जुन्या यंत्राची विल्हेवाट करुन नवीन बदली यंत्र खरेदी 


केल्यास, नवीन यंत्र खरेदीच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या 
आत जुन्या यंत्राची लिलावाव्दारे विक्री करुन, रक्‍कम 
शासनाकडे जमा करावी. 


. जागतिक बँकेच्या खरेदी धोरणानुसार व प्रकल्पासाठी मंजूर 


प्रापण पुस्तिकेनुसार खरेदी प्रक्रिया / निविदा प्रक्रिया 
राबविण्यात यावी. 


नवीन संगणक यंत्रणा, HICH, 
टॅबलेट,नेटवर्क उपकरणे, 
बायोमेट्रीक यंत्र व तत्सम साहित्य 
खरेदी करणे आणि/ किंवा सध्या 
उपलब्ध असलेल्या संगणक यंत्रणेत 


प्रशासनिक विभाग 
पूर्ण अधिकार 


प्रकल्प संचालक 
पूर्ण अधिकार 


. निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 
. नवीन यंत्रणेची एकूण किंमतीमध्ये आवश्‍यक किरकोळ नागरी 


बांधकामे, आवश्‍यक संगणक फर्निचर आणि सॉफ्टवेअर 
पॅकेजेससाठीचे प्रारंभिक स्वामित्वधन इ. चा समावेडा असेल. 


पृष्ठ २५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-२०१७/प्र.क्र.४०/८अ 


वित्तीय अधिकार नियम १९७८, भाग - दुसरा 


अ. वित्तीय शक्तीचे वर्णन वित्तीय अधिकार रकाना क्र. ३ येथील सक्षम रकाना क्र.४ येथील अधिकार/ वित्तीय शक्‍ती 
क्र पुस्तिके नुसार प्राधिकाऱ्याचे वित्तीय अधिकार वापरण्याकरिताच्या अटी व शर्ती 
अधिकाराचा वापरण्यासाठी शक्‍ती प्रदान करण्यात 
वापर करण्यास सक्षम । येणारे अधिकारी व त्यांना मंजुर 
प्राधिकारी करण्यात येत असलेली वित्तीय मर्यादा 
ea २ ३ ie आळ्या ५ 
वाढ/ई-गव्हर्नन्स यंत्रणा इ.त्याची ३. एन.आय.सी.व्दारे उपलब्ध केल्या जाणाऱ्या विनाशुल्क 
श्रेणीवाढ करण्यास मंजुरी देणे. सुविधांचाही फायदा घेण्यात यावा. 
(उपविभाग-२, अ.क्र.२७-अ, नियम ४. योग्य ते सेवा संविदा करार करण्यात यावेत. 
क्र.७६) ५. संगणक यंत्रणेतील कॉम्प्यूटर सर्व्हर व लॅनसाठी उपयुक्‍त 
स्विचेस आणि रॉऊटर्ससाठी वातानुकुलित यंत्रणा आवश्‍यक 
आहे. 

६. वातानुकुलित यंत्रणेची खरेदी विहित कार्यपध्दतीनुसार 
करण्यात यावी. 

७. जागतिक बँकेच्या खरेदी धोरणानुसार व प्रकल्पासाठी मंजूर 
प्रापण पुस्तिकेनुसार खरेदी प्रक्रिया / निविदा प्रक्रिया 
राबविण्यात यावी. 

४ | हक0७्राव्य यंत्र, प्रक्षेपक, दूरचित्रवाणी | नवीन शक्‍ती प्रकल्प संचालक १. आवश्‍यक निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 
संच खरेदी. पूर्ण अधिकार २. सदरच्या साहित्य खरेदी करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या 
खरेदी धोरणानुसार व प्रकल्पासाठी मंजूर प्रापण पुस्तिकेनुसार 
खरेदी प्रक्रिया / निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

३. खर्च काटकसरीने करण्याबाबत संबंधित प्राधिकाऱ्यांनी 

आवश्यक ती काळजी घ्यावी 
५ | संगणकासाठी लागणाऱ्या कॉर्म्पॅक्ट | १ प्रशासनिक विभाग | १प्रकल्प संचालक १. निधी उपलब्ध असला पाहिजे 


डिस्क, डिजिटल व्हिडीओ डिस्क 


२) विभाग प्रमुख 


पृष्ठ २५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-२०१७/प्र.क्र.४०/८अ 


वित्तीय अधिकार नियम १९७८, भाग - दुसरा 


अ. वित्तीय शक्तीचे वर्णन वित्तीय अधिकार रकाना क्र. ३ येथील सक्षम रकाना क्र.४ येथील अधिकार/ वित्तीय शक्‍ती 
क्र पुस्तिके नुसार प्राधिकाऱ्याचे वित्तीय अधिकार वापरण्याकरिताच्या अटी व शर्ती 
अधिकाराचा वापरण्यासाठी शक्‍ती प्रदान करण्यात 
वापर करण्यास सक्षम । येणारे अधिकारी व त्यांना मंजुर 
प्राधिकारी करण्यात येत असलेली वित्तीय मर्यादा 
हिज २ ३ ee हहे... _'| 4 
(कोऱ्या), यु.एस.बी. पेन ड्राईव्ह, हार्ड | ३ प्रादेशिक कार्यालय । २) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी | 2. सदरच्या साहित्य खरेदी करण्यासाठी जागतिक ब॑केच्या 
डिस्क, की बोर्ड, स्टीकर्स, प्रमुख / प्रकल्प संचालक, आत्मा खरेदी धोरणानुसार व प्रकल्पासाठी मंजूर प्रापण पुस्तिकेनुसार 
प्रिंटरसाठी इंक कार्ट्रेज इत्यादी ४) कार्यालय प्रमुख खरेदी प्रक्रिया / निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 
खरेदी करणे व त्यांचे रिफीलींग १),२),३) व ४) प्रति ३) उप विभागीय कृषि अधिकारी  ।3 खर्च काटकसरीने करण्याबाबत संबंधित प्राधिकाऱ्यांनी 
करणे आणि तद्दनुषंगिक अन्य बाबी । संगणक वार्षिक आवर्यक ती काळजी घ्यावी. 
इत्यादी विकत घेण्यासाठी खर्चास | रु.१०,०००/- च्या १७.1७) ४. प्रशासनिक विभाग/विभाग प्रमुख त्यांच्या स्वत:च्या 
मंजुरी देणे. मर्यादेपर्यंत प्रति संगणक वार्षिक रु.११,५००/- | कार्यालयातील प्रशासन/लेखाविषयक कार्यभार सांभाळणाऱ्या 
(उपविभाग-२, अ.क्र.२७-ब, नियम च्या मर्यादेपर्यंत राजपत्रित अधिकाऱ्याला या शक्‍ती पुन: प्रदान करु शकतील 
क्र.७६) ५. स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या वित्तीय मर्यादेच्या ५ टक्के या 
प्रमाणात वार्षिक वाढ अनुज्ञेय असेल. सदर वाढ सन २०१९- 
२०२० पासून लागू राहील 

६ | नव्याने निर्माण केलेल्या १) प्रशासनिक विभाग | १ प्रकल्प संचालक १. फर्निचर विहित प्रमाणीकृत आकारमानाचे असावे. जेथे दुय्यम 
कार्यालयासाठी आणि जुन्या पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार कार्यालयासाठी आवश्यक फर्निचरसंबंधी प्रमाणक विहित 
कार्यालयासाठी फर्निचर आणि २) विभाग प्रमुख २जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी / करण्यात आले नसेल तेथे प्रशासनिक विभागाने ते महाराष्ट्र 
जडवस्तुसंग्रहाच्या इतर वस्तू विकत | ३)प्रादेशिक कार्यालय | प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम विभाग नियम पुस्तिकेच्या परिशिष्ट २६ 
घेण्यासाठी मंजूरी देणे प्रमुख ३)उप विभागीय कृषि अधिकारी मध्ये विहित केलेल्या फर्निचरच्या प्रमाणाच्या धर्तीवर आणि 
(उपविभाग-२, अ.क्र. ३७, नियम 2) व३) संचालक, आत्मा अशा (दुय्यम) कार्यालयातील प्रत्यक्ष कर्मचारीवृंदाची संख्या 
क्र.९०) अ) जुन्या कार्यालयाच्या | (२) व (३) करीता विचारात घेऊन, निश्चित करावे. अशा प्रकारणी वित्त 

संदर्भात पूर्ण अधिकार 


पृष्ठ २५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-२०१७/प्र.क्र.४०/८अ 


वित्तीय अधिकार नियम १९७८, भाग - दुसरा 


अ. वित्तीय शक्तीचे वर्णन वित्तीय अधिकार रकाना क्र. ३ येथील सक्षम रकाना क्र.४ येथील अधिकार/ वित्तीय sre} 
क्र पुस्तिके नुसार प्राधिकाऱ्याचे वित्तीय अधिकार वापरण्याकरिताच्या अटी व शर्ती 
अधिकाराचा वापरण्यासाठी शक्‍ती प्रदान करण्यात 
वापर करण्यास सक्षम । येणारे अधिकारी व त्यांना मंजुर 
प्राधिकारी करण्यात येत असलेली वित्तीय मर्यादा 
डि २ ३ ((__ 2 7_॑£9. “__. 1) ५ 
ब) नव्याने निर्माण BH) जुन्या कार्यालयाच्या संदर्भात विभागाकडे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे संदर्भ 
केलेल्या प्रत्येक पूर्ण अधिकार करण्याची आवश्‍यकता राहणार नाही. 
कार्यालयासाठी प्रतिवर्षी | बोनव्याने निर्माण केलेल्या २. आव्यक तो निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 
रु.१.०० लक्ष पर्यंत कार्यालयासाठी प्रत्येक ३. सदर खरेदी करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या खरेदी 
४) कार्यालय प्रमुख/ कार्यालयासाठी वार्षिक रु.१.०० धोरणानुसार व प्रकल्पासाठी मंजूर प्रापण पुस्तिकेनुसार खरेदी 
संस्थाचे प्रमुख लक्ष/- च्या मर्यादेपर्यंत प्रक्रिया / निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 
जुन्या कार्यालयाच्या ४. विभाग प्रमुखांना त्यांच्या स्वत:च्या कार्यालयातील 
संदर्भात प्रतिवर्षी प्रशासन/लेखाविषयक कार्यभार सांभाळणाऱ्या प्रभारी 


रु.२५,०००/- पर्यंत 


Cc 
es 


राजपत्रित अधिकाऱ्याला हे अधिकार पुन:प्रदान करता येईल. 


. स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या वित्तीय मर्यादेच्या ५ टक्के या 


प्रमाणात वार्षिक वाढ अनुज्ञेय असेल. सदर वाढ सन २०१९- 
२०२० पासून लागू राहील 


कार्यालयासाठी स्टेशनरी इ. वस्तू 
खरेदी करणे 

(उपविभाग-२, अ.क्र.२१, नियम 
क्र.७५) 


१)विभाग प्रमुख 
२ कार्यालय प्रमुख 
(१) व (२) पूर्ण अधिकार 


१ प्रकल्प संचालक 
पूर्ण अधिकार 
२जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी / 
प्रकल्प संचालक, आत्मा 
३)उप विभागीय कृषि अधिकारी 
(२) व (३) रु.१.०० लक्ष /- 
प्रति वर्ष 


-0 


. आवश्‍यक निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 
. सदरच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या खरेदी 


धोरणानुसार व प्रकल्पासाठी मंजूर प्रापण पुस्तिकेनुसार खरेदी 
प्रक्रिया / निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


Gd काटकसरीने करण्याबाबत संबंधित प्राधिकाऱ्यांनी 


adage ती काळजी घ्यावी. 


पृष्ठ २५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-२०१७/प्र.क्र.४०/८अ 


वित्तीय अधिकार नियम १९७८, भाग - दुसरा 


अ. वित्तीय शक्तीचे वर्णन वित्तीय अधिकार रकाना क्र. ३ येथील सक्षम रकाना क्र.४ येथील अधिकार/ वित्तीय sre} 
क्र पुस्तिके नुसार प्राधिकाऱ्याचे वित्तीय अधिकार वापरण्याकरिताच्या अटी व शर्ती 
अधिकाराचा वापरण्यासाठी शक्‍ती प्रदान करण्यात 
वापर करण्यास सक्षम । येणारे अधिकारी व त्यांना मंजुर 
प्राधिकारी करण्यात येत असलेली वित्तीय मर्यादा 
ace २ ३ ee [| षु 
४. स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या वित्तीय मर्यादेच्या ५ टक्के या 
प्रमाणात वार्षिक वाढ अनुज्ञेय असेळ. सदर वाढ सन २०१९- 
२०२० पासून लागू राहील 
८ | प्रकल्पासाठी आवऱयक यंत्र व १प्रशासनिक विभाग १ प्रकल्प संचालक १. आवश्‍यक निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 
उपकरणे खरेदी करण्यास मंजूरी  । पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार २. सदरच्या तपासणी आणि चाचणीसाठी यंत्रे आणि उपकरणे 
देणे (तांत्रिक व वैज्ञानिक उपकरणे व | २) विभाग प्रमुख खरेदी करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या खरेदी धोरणानुसार व 
यंत्रे) वार्षिक रु.२.०० लक्षच्या | २जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/ | प्रकल्पासाठी मंजूर प्रापण पुस्तिकेनुसार खरेदी प्रक्रिया / 


उपविभाग-२, अ.क्र.४, नियम क्र.७) 


मर्यादेपर्यंत 


प्रकल्प संचालक, आत्मा 


निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


३)प्रादेशिक कार्यालय | वार्षिक रु.२.०० लक्षच्या मर्यादेपर्यंत 

प्रमुख ३)उप विभागीय कृषि अधिकारी व 

वार्षिक रु.१.०० लक्षच्या | ४ग्राम कृषि संजिवनी समिती 

मर्यादेपर्यंत (३) व (४ एकत्रित वार्षिक रु.१.०० 

लक्षच्या मर्यादेपर्यंत 
९ | प्रकल्प अंमलबजावणी दरम्यान नवीन शक्‍ती १) प्रकल्प संचालक १. आव्यक निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 

आवश्यकतेनुसार प्रकल्प घटक व पूर्ण अधिकार २. सदरच्या वस्तू घेण्यासाठी जागतिक बँकेच्या खरेदी 
उपक्रमाशी संबंधित आवश्‍यक धोरणानुसार व प्रकल्पासाठी मंजूर प्रापण पुस्तिकेनुसार खरेदी 
साहित्य व वस्तुंची खरेदी करण्यास २)जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/ । प्रक्रिया / निविदा प्रक्रिया राबविणे आवश्‍यक राहिल. 


मंजुरी देणे 


प्रकल्प संचालक, आत्मा 
वार्षिक रु.४.०० लक्षच्या मर्यादेपर्यंत 


पृष्ठ २५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-२०१७/प्र.क्र.४०/८अ 


वित्तीय अधिकार नियम १९७८, भाग - दुसरा 


अ. वित्तीय शक्तीचे वर्णन वित्तीय अधिकार रकाना क्र. ३ येथील सक्षम रकाना क्र.४ येथील अधिकार/ वित्तीय sre} 
क्र पुस्तिके नुसार प्राधिकाऱ्याचे वित्तीय अधिकार वापरण्याकरिताच्या अटी व शर्ती 
अधिकाराचा वापरण्यासाठी शक्‍ती प्रदान करण्यात 
वापर करण्यास सक्षम । येणारे अधिकारी व त्यांना मंजुर 
प्राधिकारी करण्यात येत असलेली वित्तीय मर्यादा 
डि २ ३ eo eC 4 
३)उपविभागीय कृषि अधिकारी 
वार्षिक रु.२.०० लक्षच्या मर्यादेपर्यंत 
ब) | सल्ला सेवांची खरेदी (Procurement of Consulting Services) 


Go 


प्रकल्पाच्या कामासाठी सल्लागारांच्या/ 

संस्थेच्या सेवा घेण्यास मंजूरी देणे 

a. dufed सल्लागार. 

0.सनियंत्रण व मुल्यमापनासाठी 
सल्लागार 

“«.लेखा परिक्षणासाठी अंतर्गत लेखा 
परीक्षक (सीए फमी. 

त.प्रकल्पातील निवडलेल्या गावासाठी 
सूक्ष्- नियोजन आराखडे तयार 
करण्यासाठी सेवा संस्थेची नेमणूक. 

«समुह प्रेरक सेवा व सुलभीकरण 
सेवा घेण्यास मंजूरी देणे. 


(Mobilization and Facilitation 
Services) 


नवीन शाक्‍ती 


प्रकल्प संचालक 
पूर्ण अधिकार 


डले 


an 


. आवश्‍यक निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 
. प्रस्तावित केलेल्या सेवा मंजूर प्रकल्प घटकाशी संबंधित 


असली पाहिजे. 


., सदरच्या सेवा घेण्यासाठी जागतिक बँकेच्या खरेदी 


धोरणानुसार व प्रकल्पासाठी मंजूर प्रापण पुस्तिकेनुसार खरेदी 
प्रक्रिया / निविदा प्रक्रिया राबविणे आवश्‍यक राहिल. 


. स्तंभ-२ मधील (फ) व (ब) करिता शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान 


विभागाचा सल्ला घेण्यात यावा. 


पृष्ठ २५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-२०१७/प्र.क्र.४०/८अ 


वित्तीय अधिकार नियम १९७८, भाग - दुसरा 


अ. वित्तीय शक्तीचे वर्णन वित्तीय अधिकार रकाना क्र. ३ येथील सक्षम रकाना क्र.४ येथील अधिकार/ वित्तीय sre} 
क्र पुस्तिके नुसार प्राधिकाऱ्याचे वित्तीय अधिकार वापरण्याकरिताच्या अटी व शर्ती 
अधिकाराचा वापरण्यासाठी शक्‍ती प्रदान करण्यात 
वापर करण्यास सक्षम । येणारे अधिकारी व त्यांना मंजुर 
प्राधिकारी करण्यात येत असलेली वित्तीय मर्यादा 
ca २ ३ i रही. -_-“ -_ || ५ 


. वास्तुशास्त्र तज्ञ. 

श2.कायदेविषयक बाबीसाठी 
आवड्यकतेनुसार कायदेशीर 
सल्लागार. 

॥.आयटी-एमआयएस सल्ला सेवा. 

i. माहिती व संप्रेक्षण GAS (ICT) 
सेवा घेण्यास मंजूरी देणे. (Design 
and Integration of Web, IT 


Modules / Apps, GIS and 
Remote Sensing Data etc.) 


1. प्रकल्पाच्या आवश्‍यकतेनुसार वरील 
सेवेशिवाय अन्य सल्ला सेवा. 


११ 


माहिती शिक्षण व संप्रेक्षण (TEC) 
यांच्या सेवा घेण्यास व प्रकल्पाच्या 
प्रसिध्दी व सर्व प्रकारच्या 
जाहिरातींवरील खर्च करण्यास 
मंजूरी देणे 

(उपविभाग-२, अ.क्र.८, नियम क्र.१७) 


अ) वृत्तपत्रे अथवा अन्य 
छापील जाहिरातींसाठी 
१प्रशासनिक विभाग 
वार्षिक रु.२० लक्ष पर्यंत 
२) विभाग प्रमुख 

वार्षिक रु.१५ लक्ष पर्यंत 
३)प्रादेशिक कार्यालय 


प्रमुख 


१ प्रकल्प संचालक 
पूर्ण अधिकार 


२जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी / 
प्रकल्प संचालक, आत्मा 

वार्षिक रु.३.०० लक्षच्या मर्यादेपर्यंत 
३)उपविभागीय कृषि अधिकारी 


न्न 


. आवश्यक निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 

२. प्रस्तावित केलेल्या सेवा मंजूर प्रकल्प घटकाशी संबंधित 
असली पाहिजे. 

३. सदरच्या सेवा घेण्यासाठी जागतिक बँकेच्या खरेदी 

धोरणानुसार व प्रकल्पासाठी मंजूर प्रापण पुस्तिकेनुसार खरेदी 

प्रक्रिया / निविदा प्रक्रिया राबविणे आवश्‍यक राहिल. 


वार्षिक रु.२.०० लक्षच्या मर्यादेपर्यंत 


पृष्ठ २५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-२०१७/प्र.क्र.४०/८अ 


वित्तीय अधिकार नियम १९७८, भाग - दुसरा 


अ. वित्तीय शक्तीचे वर्णन वित्तीय अधिकार रकाना क्र. ३ येथील सक्षम रकाना क्र.४ येथील अधिकार/ वित्तीय शक्‍ती 

क्र पुस्तिके नुसार प्राधिकाऱ्याचे वित्तीय अधिकार वापरण्याकरिताच्या अटी व शर्ती 
अधिकाराचा वापरण्यासाठी शक्‍ती प्रदान करण्यात 

वापर करण्यास सक्षम । येणारे अधिकारी व त्यांना मंजुर 


प्राधिकारी करण्यात येत असलेली वित्तीय मर्यादा 
डि २ ३ ॥._ ee il 4 
वार्षिक रु. १० लक्ष पर्यंत 
४) कार्यालय प्रमुख 


वार्षिक रु.१ लक्ष पर्यंत 
ब) दूरचित्रवाणी / 


आकाडावाणी व्हिडीओ 

फिल्म / ऑडीओ / 

इंटरनेट इत्यादींवर 

जाहिरातींसाठी 

१प्रशासनिक विभाग 

वर्ष रु.१.०० कोटी पर्यंत 

२) विभाग प्रमुख 

वर्ष रु.१५.०० लक्ष पर्यंत 

२ | प्रकल्पातील विविध घटकांच्या क्षमता | नवीन शक्‍ती १) प्रकल्प संचालक १. आवऱयक निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 

बांधणीसाठी सेवा संस्थेची निवड पूर्ण अधिकार २. प्रस्तावित केलेल्या सेवा मंजूर प्रकल्प घटकाशी संबंधित 
करण्यास मंजूरी देणे व त्यावर २)जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी / असली पाहिजे. 
होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देणे. प्रकल्प संचालक, आत्मा ३. सदरच्या सेवा घेण्यासाठी जागतिक बँकेच्या खरेदी 
(प्रशिक्षणाची निकड ठरवणे, प्रशिक्षण वार्षिक रु.३.०० लक्षच्या मर्यादेपर्यंत | धोरणानुसार व प्रकल्पासाठी मंजूर प्रापण पुस्तिकेनुसार खरेदी 
मोड्यूल्स तयार करणे, प्रशिक्षण देणे ३)उपविभागीय कृषि अधिकारी प्रक्रिया / निविदा प्रक्रिया राबविणे आवश्‍यक राहिल. 
इत्यादी) वार्षिक रु.२.०० लक्षच्या मर्यादेपर्यंत 


पृष्ठ २५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-२०१७/प्र.क्र.४०/८अ 


वित्तीय अधिकार नियम १९७८, भाग - दुसरा 


अ. वित्तीय शक्तीचे वर्णन वित्तीय अधिकार रकाना क्र. ३ येथील सक्षम रकाना क्र.४ येथील अधिकार/ वित्तीय शक्‍ती 
क्र पुस्तिके नुसार प्राधिकाऱ्याचे वित्तीय अधिकार वापरण्याकरिताच्या अटी व शर्ती 
अधिकाराचा वापरण्यासाठी शक्‍ती प्रदान करण्यात 
वापर करण्यास सक्षम । येणारे अधिकारी व त्यांना मंजुर 
प्राधिकारी करण्यात येत असलेली वित्तीय मर्यादा 
कित २ ३ ie || ५ 

१३ | प्रकल्पासाठी बाह्यस्रोताव्दारे प्रकल्प संचालक १. आवश्‍यक निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 
मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी पूर्ण अधिकार २. सदरच्या सेवा घेण्यासाठी जागतिक बँकेच्या खरेदी 
संस्थेची निवड करण्यास मंजूरी धोरणानुसार व प्रकल्पासाठी मंजूर प्रापण पुस्तिकेनुसार खरेदी 
प्रदान करणे. प्रक्रिया / निविदा प्रक्रिया राबविणे आवश्‍यक राहिल. 

१४ | बाह्य यंत्रणेकडून करुन घेण्यात प्रशासनिक विभाग प्रकल्प संचालक १. खर्च मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून करण्यात यावा 
येणाऱ्या कामाचा खर्च मंजूर करणे । पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार २. सदरच्या सेवा घेण्यासाठी जागतिक बँकेच्या खरेदी 
(उपविभाग-४, अ.क्र.११) धोरणानुसार व प्रकल्पासाठी मंजूर प्रापण पुस्तिकेनुसार खरेदी 

प्रक्रिया / निविदा प्रक्रिया राबविणे आव्यक राहिल. 

३. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. पदनि २०१३/प्र.क्र.११/१३/वि.सु.- 
१, दि. २.२.२०१३, क्र. पदनि २०१३/प्र.क्र.११२/१३/ वि.सु.-१ 
दि.२.१२.२०१३ व १९.१२.२०१३ मधील तरतूदींचे पालन 
करणे आवश्यक राहील. 

क) | बिगर सल्ला सेवांची खरेदी (Procurement of Non-Consulting Services) 

१५ | कार्यालयीन कामकाजासाठी १प्रशासनिक विभाग १ प्रकल्प संचालक १. आवश्‍यक निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 
आवश्यकतेनुसार वाहने भाड्याने । पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार २. सदर सेवा घेण्यासाठी जागतिक बँकेच्या खरेदी धोरणानुसार 
घेण्यास मंजूरी देणे २) विभाग प्रमुख २जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/ | व प्रकल्पासाठी मंजूर प्रापण पुस्तिकेनुसार खरेदी प्रक्रिया / 


उपविभाग-२, अ.क्र.१३ नियम क्र.६० 
व ६१) 


3) प्रादेशिक कार्यालय 
प्रमुख 


प्रकल्प संचालक, आत्मा 
वार्षिक रु.१.०० लक्षच्या मर्यादेपर्यंत 


३)उपविभागीय कृषि अधिकारी 


3. 


निविदा प्रक्रिया राबविणे आवश्‍यक राहिल. 
सदर भाडेतत्त्वावरीळ वाहन प्रकल्पाच्या कामकाजाकरिता 
वापरण्यात यावे. 


पृष्ठ २५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-२०१७/प्र.क्र.४०/८अ 


वित्तीय अधिकार नियम १९७८, भाग - दुसरा 


अ. वित्तीय शक्तीचे वर्णन वित्तीय अधिकार रकाना क्र. ३ येथील सक्षम रकाना क्र.४ येथील अधिकार/ वित्तीय sre} 
क्र पुस्तिके नुसार प्राधिकाऱ्याचे वित्तीय अधिकार वापरण्याकरिताच्या अटी व शर्ती 
अधिकाराचा वापरण्यासाठी शक्‍ती प्रदान करण्यात 
वापर करण्यास सक्षम । येणारे अधिकारी व त्यांना मंजुर 
प्राधिकारी करण्यात येत असलेली वित्तीय मर्यादा 
ra २ ३ een 4 
2) व 3) प्रतिवर्षी वार्षिक रु.७०,०००/- च्या फक्‍त अत्यावश्‍यक असेल तेव्हाच व अटळ परिस्थितीत असा खर्च 
रु.६०,०००/- पर्यंत मर्यादेपर्यंत करावा. 
४) कार्यालय प्रमुख 
प्रतिवर्षी रु.२०,०००/- 
पर्यंत 
१६ | प्रकल्प कार्यालयाच्या साफसफाई  । नवीन शक्‍ती प्रकल्प संचालक १. आवश्‍यक निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 
(हाऊस किपिंग) सेवा घेण्यासाठी पूर्ण अधिकार २. सदरच्या सेवा घेण्यासाठी जागतिक बँकेच्या खरेदी 
मंजूरी देणे धोरणानुसार व प्रकल्पासाठी मंजूर प्रापण पुस्तिकेनुसार खरेदी 
प्रक्रिया / निविदा प्रक्रिया राबविणे आवश्‍यक राहिल. 

३. आवश्‍यकतेनुसार क्षेत्रीय कार्यालयासाठी प्रकल्प संचालक 
सदर शाक्‍तीचे पुन:प्रदान क्षेत्रीय अधिकाऱ्यातील राजपत्रित 
अधिकाऱ्याला करतील 

१७ | प्रकल्पातील अधिकारी / कर्मचारी व | १प्रशासनिक विभाग १ प्रकल्प संचालक १. आवश्‍यक निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 
प्रकल्पाचे लाभार्थी यांना भारतामध्ये । पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार २. प्रस्तावित प्रशिक्षण प्रकल्पासाठीच्या मंजूर प्रकल्प 
प्रशिक्षण देण्यास मंजूरी देणे २) विभाग प्रमुख २जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/ | आराखड्यानुसार असणे आवश्‍यक राहिल. 


(उपविभाग-४, अ.क्र.११) 


वार्षिक रु.५.०० लक्ष 
पर्यंत 


प्रकल्प संचालक, आत्मा 
वार्षिक रु.२.०० लक्षच्या मर्यादेपर्यंत 


. प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेची निवड जागतीक बँकेच्या खरेदी 


धोरणानुसार व प्रकल्पास मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्प 
व्यवस्थापन पुस्तिकेनुसार करणे बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ २५ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-२०१७/प्र.क्र.४०/८अ 


वित्तीय अधिकार नियम १९७८, भाग - दुसरा 


अ. वित्तीय शक्तीचे वर्णन वित्तीय अधिकार रकाना क्र. ३ येथील सक्षम रकाना क्र.४ येथील अधिकार/ वित्तीय शक्‍ती 
क्र पुस्तिके नुसार प्राधिकाऱ्याचे वित्तीय अधिकार वापरण्याकरिताच्या अटी व शर्ती 
अधिकाराचा वापरण्यासाठी शक्‍ती प्रदान करण्यात 
वापर करण्यास सक्षम । येणारे अधिकारी व त्यांना मंजुर 
प्राधिकारी करण्यात येत असलेली वित्तीय मर्यादा 
a 2 3 i 7” ह” || ५ 
१८ | प्रकल्पातील अधिकारी / कर्मचारी व | नवीन शक्‍ती प्रकल्प संचालक १. आवश्यक निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 
प्रकल्पाचे लाभार्थी यांना भारताबाहेर पूर्ण अधिकार २. अधिकारी व कर्मचारी यांचे भारताबाहेरील प्रशिक्षणाकरिता 
प्रशिक्षण देण्यास मंजूरी देणे कृषी व पदुम विभाग तसेच शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार 
संबंधित विभागांच्या मंजूरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

३. लाभार्थींचे प्रशिक्षणाकरिता जागतिक बँकेच्या खरेदी 
धोरणानुसार व प्रकल्पासाठी मंजूर प्रापण पुस्तिकेतील 
तरतुदींचे पालन करणे आवश्‍यक राहील. 

१९ | प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष व क्षेत्रीय १प्रशासनिक विभाग १प्रशासनिक विभाग १. आवश्‍यक निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 
स्तरावरील कार्यालयासाठी जागा  । पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार २. सदरच्या सेवा घेण्यासाठी जागतिक बँकेच्या खरेदी 
भाड्याने घेण्यास मंजूरी देणे २) विभाग प्रमुख २ प्रकल्प संचालक धोरणानुसार व प्रकल्पासाठी मंजूर प्रापण पुस्तिकेनुसार खरेदी 
(उपविभाग-१, अ.क्र.१०, नियम अ) मुंबई, नवी मुंबई, अ) मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, प्रक्रिया / निविदा प्रक्रिया राबविणे आवश्‍यक राहिल. 
क्र.११५ आणि महाराष्ट्र आकस्मिक | ठाणे, पुणे, पिंपरी- पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, औरंगाबाद | ३. जशी आवश्‍यकता राहील त्याप्रमाणे कार्यकारी अभियंता, 
खर्च नियम १९६५ मधील नियम १४७ । चिंचवड, नागपूर, येथील प्रत्येक कार्यालयीन सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि किंवा संबंधित जिल्ह्याचे 
(क) खालील टीप-१) औरंगाबाद येथील इमारतींसाठी प्रति महा रु.१.१५ लक्ष ' जिल्हाधिकारी किंवा सामान्य प्रशासन विभाग यांच्याकडून 
प्रत्येक कार्यालयीन पर्यंत जागेचे भाडे आणि / किंवा भाड्याचा दर वाजवी 
इमारतींसाठी प्रति महा | ब) वरील 'अ' व्यतिरिक्त अन्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र मिळवावे. 
रु.१.०० लक्ष पर्यंत प्रदेशातील प्रत्येक कार्यालयीन ४. आवश्यकतेनुसार क्षेत्रीय कार्यालयासाठी प्रकल्प संचालक 
ब) वरील 'अ' व्यतिरिक्त | इमारतींसाठी प्रति महा सदर wad पुन:प्रदान क्षेत्रीय अधिकाऱ्यातीळ राजपत्रित 
अन्य प्रदेशातील प्रत्येक | रु.५७,५००/- पर्यंत अधिकाऱ्याला करतील 


पृष्ठ २५ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-२०१७/प्र.क्र.४०/८अ 


वित्तीय अधिकार नियम १९७८, भाग - दुसरा 


अ. वित्तीय शक्तीचे वर्णन वित्तीय अधिकार रकाना क्र. ३ येथील सक्षम रकाना क्र.४ येथील अधिकार/ वित्तीय sre} 
क्र पुस्तिके नुसार प्राधिकाऱ्याचे वित्तीय अधिकार वापरण्याकरिताच्या अटी व शर्ती 
अधिकाराचा वापरण्यासाठी शक्‍ती प्रदान करण्यात 
वापर करण्यास सक्षम । येणारे अधिकारी व त्यांना मंजुर 
प्राधिकारी करण्यात येत असलेली वित्तीय मर्यादा 
डि २ ३ i रही. -_”“ -_ || ५ 
कार्यालयीन ५. स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या वित्तीय मर्यादेच्या ५ टक्के या 
इमारतींसाठी प्रति महा प्रमाणात वार्षिक वाढ अनुज्ञेय असेळ. सदर वाढ सन २०१९- 


रु.५०,०००/- पर्यंत 

3) प्रादेशिक कार्यालय 
प्रमुख 

३) अ) वरील (२) अ 
येथे नमूद प्रदेशांतील 
प्रत्येक कार्यालयीन 
इमारतींसाठी प्रति महा 
रु.५०,०००/- 

पर्यंत 

ब) वरील "अ" 
व्यतिरिक्त अन्य 
प्रदेशातील प्रत्येक 
कार्यालयीन 
इमारतींसाठी प्रति महा 
रु.३५,०००/- पर्यंत 

४) कार्यालय प्रमुख 


२०२० पासून लागू राहील 


पृष्ठ २५ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-२०१७/प्र.क्र.४०/८अ 


वित्तीय अधिकार नियम १९७८, भाग - दुसरा 


अ. वित्तीय शक्तीचे वर्णन वित्तीय अधिकार रकाना क्र. ३ येथील सक्षम रकाना क्र.४ येथील अधिकार/ वित्तीय sre} 
क्र पुस्तिके नुसार प्राधिकाऱ्याचे वित्तीय अधिकार वापरण्याकरिताच्या अटी व शर्ती 
अधिकाराचा वापरण्यासाठी शक्‍ती प्रदान करण्यात 
वापर करण्यास सक्षम । येणारे अधिकारी व त्यांना मंजुर 
प्राधिकारी करण्यात येत असलेली वित्तीय मर्यादा 
डि २ ३ eo ee ”- || षु 
प्रत्येक कार्यालयीन 
इमारतींसाठी प्रति महा 
रु.२०,०००/- पर्यंत 
(सर्व करांव्यतिरिक्‍्त) 
२० | प्रकल्पाच्या अंमलबजाणीच्या दृष्टीने | १प्रशासनिक विभाग प्रकल्प संचालक १. आवश्‍यक निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 
MRA असणाऱ्या सर्व प्रकारच्या । पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार ज्या ठिकाणी शासकीय मुद्रणालय आहे परंतू; ते छपाईचे काम 
भाषेत मुद्रणाचे काम करुन घेण्यास | २) विभाग प्रमुख हाती घेण्यास आणि आवश्यक त्या मुदतीत पूर्ण करण्यास 


मंजूरी देणे 


(उपविभाग-२, अ.क्र.२९ नियम 


क्र.७९) 


प्रतिवर्षी रु.१.०० लक्ष 
पर्यंत 

३प्रादेशिक कार्यालय 
प्रमुख 

प्रति वर्षी रु.२५,०००/- 
पर्यंत 

४) कार्यालय प्रमुख 
प्रति वर्षी रु.२०,०००/- 
पर्यंत 


असमर्थ असेल अशा परिस्थितीत खाजगी मुद्रणालयाकडे 
(छपाईचे) काम सोपविण्यापूर्वी त्या (हासकीय मुद्रणालयाच्या) 
व्यवस्थापकाकडून वस्तुस्थितीदर्शक प्रमाणपत्र प्राप्त करुन 
घ्यावे. मागणी पाठविण्याच्या दिनांकापासून ५ दिवसांत असे 
प्रमाणपत्र देण्यास किंवा (ते) नाकारण्यामध्ये शासकीय 
मुद्रणालयाला अपयश आल्यास शासकीय मुद्रणालयाने ना 
हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे असे गृहित धरुन संबंधित 
प्राधिकाऱ्यास वित्तीय मर्यादेच्या आणि इतर विहित अटींच्या 
अधिन राहून खाजगी मुद्रणालयाकडे छपाईचे काम 
सोपविण्याची मुभा राहील. 


dd मराठीमधील छपाईच्या कामासंबंधीचे अधिकार प्रकल्प 


संचालक त्यांच्या स्वत:च्या कार्यालयातील प्रशासन/ 


पृष्ठ २५ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-२०१७/प्र.क्र.४०/८अ 


वित्तीय अधिकार नियम १९७८, भाग - दुसरा 


अ. वित्तीय शक्तीचे वर्णन वित्तीय अधिकार रकाना क्र. ३ येथील सक्षम रकाना क्र.४ येथील अधिकार/ वित्तीय are} 
क्र पुस्तिके नुसार प्राधिकाऱ्याचे वित्तीय अधिकार वापरण्याकरिताच्या अटी व शर्ती 
अधिकाराचा वापरण्यासाठी शक्‍ती प्रदान करण्यात 
वापर करण्यास सक्षम । येणारे अधिकारी व त्यांना मंजुर 
प्राधिकारी करण्यात येत असलेली वित्तीय मर्यादा 
डि २ ३ शिक आळा षु 
लेखाविषयक कार्यभार सांभाळणाऱ्या राजपत्रित अधिका- 
याला तसेच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यातील राजपत्रित अधिकाऱ्याला 
हे अधिकार आवड्यकतेनुसार पुन:प्रदान करता येतील. 

४. सदरच्या सेवा घेण्यासाठी जागतिक बँकेच्या खरेदी 
धोरणानुसार व प्रकल्पासाठी मंजूर प्रापण पुस्तिकेनुसार खरेदी 
प्रक्रिया / निविदा प्रक्रिया राबविणे आवश्‍यक राहिल. 

२१ | आयटी उपकरणे, संगणक, प्रिंटर प्रशासनिक विभाग प्रकल्प संचालक १. sqaure निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 
भाड्याने घेणे मासिक रु.४,०००/-  । मासिक रु.५,०००/-पर्यंत प्रतिमहा । २. विभागाने वर नमूद अ.क्र.२६-अ, नियम-७६ अन्वये मज्ञीन 
(उपविभाग-२, अ.क्र.२५-अ नियम | पर्यंत प्रतिमहा एका एका संगणकासाठी खरेदी केलेली नसल्यास किंवा खरेदी करण्यात आलेली 
क्र.७६) संगणकासाठी मशीन जास्त कालावधीसाठी नादुरुस्त असल्यास 


भाडेतत्त्वावर मशीन घेता येईल. 


. भाडेपट्टीचा कालावधी बारा महिन्यांपेक्षा जास्त असता कामा 


नये. 


. या कारणासाठी दरपत्रके मागविण्यात यावीत. 
Gad काटकसर करण्याबाबत WAR वेळोवेळी 


काढलेल्या सर्वसाधारण आदेशांचे अनुपालन करण्यात यावे. 


. संगणक सुस्थितीत व आवश्‍यक सॉफ्टवेअरने परिपूर्ण असला 


पाहिजे. 


पृष्ठ २५ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-२०१७/प्र.क्र.४०/८अ 


वित्तीय अधिकार नियम १९७८, भाग - दुसरा 


अ. वित्तीय शक्तीचे वर्णन वित्तीय अधिकार रकाना क्र. ३ येथील सक्षम रकाना क्र.४ येथील अधिकार/ वित्तीय are} 
क्र पुस्तिके नुसार प्राधिकाऱ्याचे वित्तीय अधिकार वापरण्याकरिताच्या अटी व शर्ती 
अधिकाराचा वापरण्यासाठी शक्‍ती प्रदान करण्यात 
वापर करण्यास सक्षम । येणारे अधिकारी व त्यांना मंजुर 
प्राधिकारी करण्यात येत असलेली वित्तीय मर्यादा 
| 9 | २ ३ (:_____ त “|| ५ 

७. सदरच्या सेवा घेण्यासाठी जागतिक gw खरेदी 
धोरणानुसार व प्रकल्पासाठी मंजूर प्रापण पुस्तिकेनुसार खरेदी 
प्रक्रिया / निविदा प्रक्रिया राबविणे आवश्‍यक राहिल. 

८. आवश्‍यकतेनुसार क्षेत्रीय कार्यालयासाठी प्रकल्प संचालक 
सदर शाक्‍तीचे पुन:प्रदान क्षेत्रीय अधिकाऱ्यातील राजपत्रित 
अधिकाऱ्याला करतील. 

९. स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या वित्तीय मर्यादेच्या ५ टक्के या 
प्रमाणात वार्षिक वाढ अनुज्ञेय असेळ. सदर वाढ सन २०१९- 
२०२० पासून लागू राहील 

२२ | झेरॉक्स मशिन भाड्याने घेणे प्रशासनिक विभाग प्रकल्प संचालक १. आव्यक निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 
(उपविभाग-२, अ.क्र.२६-ब नियम | पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार २. विभागाने वर नमूद अ.क्र.२, अन्वये मशीन खरेदी केलेली 


क्र.७६) 


नसल्यास किंवा खरेदी करण्यात आलेली मशीन जास्त 
कालावधीसाठी नादुरुस्त असल्यास भाडेतत्त्वावर मशीन घेता 
येईल. 

. झेरॉक्स ARI यंत्राची एकूण संख्या (खरेदी व भाड्याची 
मिळून) प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष व जिल्हा स्तर 
कार्यालयाकरीता २ तर उपविभाग स्तर कार्यालयाकरिता एक 
याहून जास्त असता कामा नये. 


an 


पृष्ठ २५ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-२०१७/प्र.क्र.४०/८अ 


वित्तीय अधिकार नियम १९७८, भाग - दुसरा 


अ. वित्तीय शक्तीचे वर्णन वित्तीय अधिकार रकाना क्र. ३ येथील सक्षम रकाना क्र.४ येथील अधिकार/ वित्तीय sre} 
क्र पुस्तिके नुसार प्राधिकाऱ्याचे वित्तीय अधिकार वापरण्याकरिताच्या अटी व शर्ती 
अधिकाराचा वापरण्यासाठी शक्‍ती प्रदान करण्यात 
वापर करण्यास सक्षम । येणारे अधिकारी व त्यांना मंजुर 
प्राधिकारी करण्यात येत असलेली वित्तीय मर्यादा 
ra २ ३ शिक आळ्या ५ 

४. भाडेपट्टीचा कालावधी बारा महिन्यांपेक्षा जास्त असता कामा 
नये. 

५. खर्चात काटकसर करण्याबाबत शासनाने वेळोवेळी 
काढलेल्या सर्वसाधारण आदेशांचे अनुपालन करण्यात यावे. 

६. सदरच्या सेवा घेण्यासाठी जागतिक बँकेच्या खरेदी 
धोरणानुसार व प्रकल्पासाठी मंजूर प्रापण पुस्तिकेनुसार खरेदी 
प्रक्रिया / निविदा प्रक्रिया राबविणे आवश्‍यक राहिल. 

७. आवऱ्यकतेनुसार क्षेत्रीय कार्यालयासाठी प्रकल्प संचालक 
सदर शाक्‍तीचे पुन:प्रदान क्षेत्रीय अधिकाऱ्यातील राजपत्रित 
अधिकाऱ्याला करतील 

२३ | आयटी उपकरणे, संगणक, झेरॉक्स १) प्रकल्प संचालक १. आवश्यक निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 


मशिन व इतर ARTA यंत्रे / उपकरणे 
यांच्या देखभालीसाठी करार 
करण्यास मंजूरी देणे 
(उपविभाग-दोन, अ.क्र.२८, नियम 
क्र. ७६) 


पूर्ण अधिकार 

२जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी / 
प्रकल्प संचालक, आत्मा 
३)उपविभागीय कृषि अधिकारी 

२) व ३) वार्षिक रु.२५,०००/-च्या 
मर्यादेपर्यंत 


२. सदरच्या सेवा घेण्यासाठी जागतिक बँकेच्या खरेदी 


धोरणानुसार व प्रकल्पासाठी मंजूर प्रापण पुस्तिकेनुसार खरेदी 
प्रक्रिया / निविदा प्रक्रिया राबविणे आवश्‍यक राहिल. 


पृष्ठ २५ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-२०१७/प्र.क्र.४०/८अ 


वित्तीय अधिकार नियम १९७८, भाग - दुसरा 


अ. वित्तीय शक्तीचे वर्णन वित्तीय अधिकार रकाना क्र. ३ येथील सक्षम रकाना क्र.४ येथील अधिकार/ वित्तीय शक्‍ती 
क्र पुस्तिके नुसार प्राधिकाऱ्याचे वित्तीय अधिकार वापरण्याकरिताच्या अटी व शर्ती 
अधिकाराचा वापरण्यासाठी शक्‍ती प्रदान करण्यात 
वापर करण्यास सक्षम । येणारे अधिकारी व त्यांना मंजुर 
प्राधिकारी करण्यात येत असलेली वित्तीय मर्यादा 
Ea 2 3 i ee || 4 
२४ | साहित्य पत्रके, पर्णके इत्यादींची १)प्रशासनिक विभाग 9) प्रकल्प संचालक १. आवश्‍यक निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 
छपाई करण्यासाठी खाजगी पुर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार २. सदरच्या सेवा घेण्यासाठी जागतिक बँकेच्या खरेदी 
मुद्राणाळयांकडून करुन घेणेबाबत  ?)विभाग प्रमुख २)जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी / | धोरणानुसार व प्रकल्पासाठी मंजूर प्रापण पुस्तिकेनुसार खरेदी 
(उपविभाग-२, अ.क्र.२९ नियम प्रतिवर्षी ₹ १.०० लक्ष प्रकल्प संचालक, आत्मा प्रक्रिया / निविदा प्रक्रिया राबविणे आवश्‍यक राहिल. 
क्र.७९) पर्य वार्षिक रु.१.०० लक्षच्या मर्यादेपर्यंत 
३)प्रादेशिक कार्यालय ३)उपविभागीय कृषि अधिकारी 
प्रमुख वार्षिक रू. ५०,०००/- मर्यादेपर्यंत 
प्रतिवर्षी ₹ २५०००/- पर्यंत 
४) कार्यालय प्रमुख 
प्रतिवर्षी ₹ २००००/- 
पर्य 
२५ | सुकाणू समिती बैठका, तांत्रिक नवीन शक्‍ती १प्रकल्प संचालक १. आवश्‍यक निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 
सल्लागार समती बैठका, प्रकल्पाच्या पूर्ण अधिकार २. आवश्यकतेनुसार क्षेत्रीय कार्यालयासाठी प्रकल्प संचालक 
आढावा बैठका, प्रशिक्षण कार्यशाळा २)जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी / | सदर शाक्‍तीचे पुन:प्रदान क्षेत्रीय अधिका-यातील राजपत्रित 


जागतिक बँकेच्या कार्यशाळा व इतर 
कार्यशाळांकरिता सभागृह (हॉल) 
भाडेतत्त्वावर घेण्यास मंजूरी देणे 


प्रकल्प संचालक, आत्मा 

वार्षिक रु.१.०० लक्षच्या मर्यादेपर्यंत 

३)उपविभागीय कृषि अधिकारी 
वार्षिक रु.५०,०००/- मर्यादेपर्यंत 


अधिका-याला करतील. 


पृष्ठ २५ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-२०१७/प्र.क्र.४०/८अ 


वित्तीय अधिकार नियम १९७८, भाग - दुसरा 


अ. वित्तीय शक्तीचे वर्णन वित्तीय अधिकार रकाना क्र. ३ येथील सक्षम रकाना क्र.४ येथील अधिकार/ वित्तीय sre} 
क्र पुस्तिके नुसार प्राधिकाऱ्याचे वित्तीय अधिकार वापरण्याकरिताच्या अटी व शर्ती 
अधिकाराचा वापरण्यासाठी शक्‍ती प्रदान करण्यात 
वापर करण्यास सक्षम । येणारे अधिकारी व त्यांना मंजुर 
प्राधिकारी करण्यात येत असलेली वित्तीय मर्यादा 
a २ ३ (See: cae षु 

२६ | सुकाणू समिती / तांत्रिक सल्लागार । १प्रशासनिक विभाग १ प्रकल्प संचालक १. आवश्‍यक निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 
समिती बैठका, प्रकल्पाच्या आढावा | पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार २. बैठकीचे कामकाज बराच वेळ चालण्याचे अपेक्षित असावे 
बैठका, प्रशिक्षण कार्यशाळा, जागतिक २) विभाग प्रमुख २जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी / | ३. फक्त चहा, कॉफी, सौम्य पेये देण्यात यावीत. ज्या प्रसंगी बैठक 
बँकेच्या कार्यशाळा व इतर 3)प्रादेशिक कार्यालय | प्रकल्प संचालक, आत्मा तीन तासांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी चालण्याची शक्‍यता 
कार्यशाळांकरिता बोलाविलेल्या प्रमुख ३)उप विभागीय कृषि अधिकारी असेल अशावेळी चहाबरोबर फराळांचे पदार्थ/भोजन देता 
अभ्यागतांकरिता चहा / नाइता व ४) कार्यालय प्रमुख ४)ग्राम कृषि संजिवनी समिती येतील. तथापि, याबाबचा खर्च प्रति व्यक्तीस रु.३००/- पेक्षा 
अल्पोपहार व्यवस्थेवरील होणाऱ्या ।२),३) व ४ रु.२५०/- (2),(3) व (४ (रु.३००/- पर्यंत जास्त असता कामा नये. 
खर्चास मंजूरी देणे. पर्यंत प्रतिव्यक्‍ती प्रतिव्यक्ती मर्यादेत) 
उपविभाग-२ 
अ.क्र. १० नियम क्र.३१(अ) (एक) 

ड) | प्रकल्प उपक्रमांशी संबंधित कामे (Works related to Project Activities) 

२७ | प्रकल्प आराखड्यानुसार नवीन शक्‍ती १) प्रकल्प संचालक १. आवऱयक निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 
राबवावयाच्या खालील कामांना खर्च रु. १ कोटी प्रति काम २. प्रस्तावित केलेले काम मंजूर गाव प्रकल्प आराखड्यात 
करण्यासह प्रशासकीय मंजूरी देणे २जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी / समाविष्ट असणे आवश्‍यक आहे. 


१. पाणलोट विकासाची कामे 
२. मृद व जलसंधारण संबंधित कामे 
ऐ|ोतावरील ) 


प्रकल्प संचालक, आत्मा 
रु.१०.०० लक्ष प्रति काम 

३)उप विभागीय कृषि अधिकारी 
रु.७.५० लक्ष प्रति काम 


8. 


. प्रस्तावित केलेले काम प्रकल्पाच्या अंमलबजाणी पुस्तिकेतील 


तांत्रिक निकषाप्रमाणे असणे आवश्‍यक आहे. 

कामाच्या अंमलबजावणीसाठी जागतिक बॅकेच्या खरेदी 
धोरणानुसार व प्रकल्पासाठी मंजूर प्रापण पुस्तिकेनुसार खरेदी 
प्रक्रिया / निविदा प्रक्रिया राबविणे आवश्‍यक राहिल. 


पृष्ठ २५ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-२०१७/प्र.क्र.४०/८अ 


वित्तीय अधिकार नियम १९७८, भाग - दुसरा 


अ. वित्तीय शक्तीचे वर्णन वित्तीय अधिकार रकाना क्र. ३ येथील सक्षम रकाना क्र.४ येथील अधिकार/ वित्तीय sre} 
क्र पुस्तिके नुसार प्राधिकाऱ्याचे वित्तीय अधिकार वापरण्याकरिताच्या अटी व शर्ती 
अधिकाराचा वापरण्यासाठी शक्‍ती प्रदान करण्यात 
वापर करण्यास सक्षम । येणारे अधिकारी व त्यांना मंजुर 
प्राधिकारी करण्यात येत असलेली वित्तीय मर्यादा 
a २ ३ शिक आळा षु 
३. पाण्याच्या निचऱ्यासंबंधित कामे ५. स्तंभ ३ मध्ये दर्शविलेल्या जिल्हा व उपविभाग स्तरावरील 
(ड्रेनेज कामे) आणि चोपण व अधिकाऱ्यांना प्रस्तावित केलेल्या मर्यादा प्रकल्प 
क्षारपड जमिनीचे व्यवस्थापन अंमलबजावणीच्या आवश्‍यकतेनुसार वाढविण्याचे अधिकार 
४. संरक्षित लागवड प्रकल्प संचालक यांना राहतील. 
५. फळबाग लागवडीसाठी कामे 
६. मुल्य साखळी वर्धनासंबंधित कामे 
७. प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा 
यादीनुसार इतर कामे 
इ) प्रकल्प अनुदान (Project Subsidies) 
८ | प्रकल्प अनुदानासाठीच्या प्रस्तावांना | नवीन शक्‍ती १) प्रकल्प संचालक १. आवश्यक निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 
मंजुरी / पूर्वसंमती देणे रु. १ कोटी प्रति प्रस्ताव २. प्रस्तावित केलेले काम ग्राम कृषि संजिवनी समितीने शिफारस 
२जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी / असणे आवश्‍यक आहे. 
प्रकल्प संचालक, आत्मा ३. प्रस्तावित HIS काम प्रकल्पाच्या अंमलबजाणी पुस्तिकेतील 
रु. २५.०० लक्ष प्रति प्रस्ताव तांत्रिक निकषाप्रमाणे असणे आवश्‍यक आहे. 
३)उप विभागीय कृषि अधिकारी 
रु. १०.०० लक्ष प्रति प्रस्ताव 


पृष्ठ २५ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-२०१७/प्र.क्र.४०/८अ 


वित्तीय अधिकार नियम १९७८, भाग - दुसरा 


अ. वित्तीय शक्तीचे वर्णन वित्तीय अधिकार रकाना क्र. ३ येथील सक्षम रकाना क्र.४ येथील अधिकार/ वित्तीय शक्‍ती 
क्र पुस्तिके नुसार प्राधिकाऱ्याचे वित्तीय अधिकार वापरण्याकरिताच्या अटी व शर्ती 
अधिकाराचा वापरण्यासाठी शक्‍ती प्रदान करण्यात 
वापर करण्यास सक्षम । येणारे अधिकारी व त्यांना मंजुर 
प्राधिकारी करण्यात येत असलेली वित्तीय मर्यादा 
Ea 2 3 ie ४00 1] ५ 
२९ | प्रकल्प अनुदान मंजूर करणे व नवीन शक्‍ती १) प्रकल्प संचालक १. आवश्यक निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 
लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये रु. 9 कोटी प्रति प्रस्ताव २. प्रस्तावित केलेले काम ग्राम कृषि संजिवनी समितीने शिफारस 


वितरीत करणे (Sanction and 


Release of subsidies) 


२जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी / 
प्रकल्प संचालक, आत्मा 

रु. २५.०० लक्ष प्रति प्रस्ताव 

३)उप विभागीय कृषि अधिकारी 

रु. १०.०० लक्ष प्रति प्रस्ताव 


an 


8. 


& 


es 


yaa) 


HSS असले पाहिजे. 


. सदर कामास पूर्व संमिती दिलेली असली पाहिजे. 


प्रस्तावित HIS काम प्रकल्पाच्या अंमलबजाणी पुस्तिकेतील 
तांत्रिक निकषाप्रमाणे पूर्ण केलेले असणे आवश्‍यक आहे. 


. सदरचे काम पूर्ण केल्याचे क्षेत्रिय यंत्रणेने प्रमाणित करणे 


आवर्यक राहिल. 


. सदरच्या अनुदानाचे वितरण लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात 


(DBT) करणे आव्यक राहील. 


पृष्ठ २५ पैकी २५ 


